कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) अंतर्गत 
सर्वसाधारण प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ करिता 
₹३५०९.३१६६ लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : रागते-१०१८/प्र.क्र.9१/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ जून, २०१८. 


वाचा:- 

१. केंद्र शासनाचे अभियाना संदर्भात 
http://agricoop.nic.in/dacdiviion/dacdiviion/NMOOP2098..pdf या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२/०४/२०१८. 

३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र .क्र१५५/१४-अ, दि.२७/०४/२०१८. 

४. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.४-१/२०१८-॥॥5॥/॥(05 &OP),fe.0¢ मार्च, २०१८. 

५. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.४-१/२०१८-॥॥5॥॥(05 &OP),fe.02 मे, २०१८. 

६. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.ओअपी-२०१८/प्र.क्र.४६/४-अे, दीनांक १६ मे, २०१८. 

७. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे पत्र-१४-१/२०१७-९७/-॥, दिनांक २८ मे, २०१८. 

८. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.वि.प्र.२/राअसु(गळीत)१८-१९/नि.वि./प्र.क्र.६०९२/१८, 
दि.३० मे, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान 
[ National Mission on Oilseed and Oil Palm (NMOOP) | सन 2098-94 पायून राज्यात 
राबविण्यात येत आहे. सदर अभियानाअंतर्गत लघुअभियान-१ (तेलबिया), लघुअभियान-२ (तेळताड) व 
लघुअभियान-३ (वृक्षआधारित तेलबिया) या तीन लघुअभियानांचा समावेडा आहे.तथापि, सद्यस्थितीत 
ळलघुअभियान-१ व लघुअभियान-३ या दोनच अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यामध्ये 
केंद्र व राज्य हिळ्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


केंद्र शासनाने दि.०८/०३/२०१८ च्या पत्रान्वये पूर्वीचे राष्ट्रीय तेळबिया व तेळताड अभियानाचा 
सन २०१८-१९ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत लघु अभियान-१ (तेलबिया) व लघु 
अभियान-३ (वृक्षजन्य तेलबिया) म्हणून समावेश केला आहे. सदर योजनेचा केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा 
(६०:४०) पूर्वी प्रमाणेच राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र.9१/४ओ 


केंद्र शासनाने सदर अभियान सन २०१८-१९ या वर्षात राबविण्यासाठी दि.०२ मे, २०१८ च्या 
पत्रान्वये ₹६९०४.९८ लाख एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये केंद्र हिस्सा 
₹४१७४.९८ लाख व राज्य हिस्सा ₹२७३०.०० लाख एवढया रकमेचा समावेश आहे. सदर कार्यक्रमास 
दि.१६ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने दिनांक २८ मे, २०१८ च्या पत्रान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता अभियानांतर्गत 
ळलघुअभियान-१ (तेलबिया) करीता पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्याचा ₹२०८७.४९ लाख निधी वितरीत 
केलेला आहे व त्या समरुप राज्य हिस्याचा ₹१३९१.६६ लाख व लघुअभियान-३ (वृक्षजन्य तेलबिया) 
करीता पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र हिस्याचा ₹१८.१० लाख निधी वितरीत केलेला आहे व त्या समरुप 
राज्य हिस्याचा ₹१२.०६६६ लाख असा एकूण ₹३५०९.३१६६ लाख निधी वितरीत करण्याबाबत शासन 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे - 


शासन निर्णयः 

१. सन २०१८-१९ करीता कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य 
तेळबिया) सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यात राबविण्यासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य 
हिस्स्याचा मिळून एकूण ₹३५०९.३१६६ लाख (रुपये पस्तीस कोटी नऊ लाख एकतीस हजार 
सहाशे साठ फक्त) निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात येत आहे.सदर निधीपैकी केंद्र व राज्य 
हिस्साच्या निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे- 


(₹ लाख) 
अ.क्र. | उपअभियान सर्वसाधारण प्रवर्ग एकूण 
केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
(६०%) (४०%) 
a राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान । 20.88 १३९१.६६ ३४७९.१५ 
क्र.१ (तेलबिया) 
२ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान । १८.१० १२.०६६६ ३०.१६६६ 
क्र.३ ( वृक्षजन्य तेलबिया) 
एकूण ।२१०५.५९ १४०३.७२६६ ३५०९.३१६६ 


२. परि.क्र.१ नुसार कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान लघुअभियान-१ (तेलबिया) 
करीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीपैकी केंद्र हिस्याचा ₹२०८७.४९ लाख निधी 
(रुपये वीस कोटी स्त्त्याऐंशी लाख एकोणपन्नास हजार फक्त) आयुक्‍त कृषि (यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी खालील 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र.9१/४ओ 


लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा-: 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११४, तेलबिया 

(००) (०8) राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड लघु अभियान-१) तेलबिया 
(के.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा) (50% ) 

(२४०१ २४९८) ३३, अर्थसहाय्य 


३. परि.क्र.१ नुसार कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान लघुअभियान-३ (वृक्षजन्य 
तेलबिया) करीता उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीपैकी केंद्र हिस्याचा ₹१८.१० लाख 
निधी (रुपये अठरा लाख दहा हजार फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी खालील लेखाशिर्षातर्गत सन २०१८-१९ 
करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 


मागणी क्रमांक डी-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११४, तेलबिया 

(००) (०8) राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड लघु अभियान-३ 
(वक्ष आधारित तेलबिया) (डी.एस.ए.ओ) 

(के.पु.यो.) (केंद्र हिस्सा) ((०%) 

(२४०१ ९४९२) ३३, अर्थसहाय्य 


तसेच कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (तेलबिया व वृक्षजन्य तेलबिया) करिता 
वितरणास मान्यता देण्यात आलेला राज्य हिड्याचा ₹ १४०३.७२६६ लक्ष (अक्षरी रुपये चौदा कोटी तीन 


करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


४. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येत असलेल्या केंद्र हिऱऱ्याच्या निधीच्या प्रमाणात 
आव्यक राज्य हिऊ्याच्या निधीस जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या (DPDC) अखत्यारीतील 
तरतूदीस संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडून वित्तिय मान्यता देण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र.9१/४ओ 


५. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना अ.क्र.३ येथील 
दि.२७ एप्रिळ, २०१८ च्या शासन निर्णय व संदर्भाधीन अ.क्र.६ येथील दि.१६ मे, २०१८ च्या शासन 
निर्णयातील अटी, शार्ती व विहित कार्य पध्दतीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. 


६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ दि. ०२ एप्रिल, 
२०१८ नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१९१६३११०३५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Shrikant nse 
Chandrakant isc 
Andge een 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
० 


प्रति:- 
१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
२.मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 
३.मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५.अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६.आयुक्त (कृषी) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
७.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
८.सहसंचालक (नियोजन), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
९.जिल्हाधिकारी, (सर्व) 
१०.विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
११.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
१३.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 
१४.सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, 
पाचवा मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई 
१५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रागते-१०१८/प्र.क्र.9१/४ओ 


१६.महाळेखाकार (स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा), प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४ 00 0२० 

१७.नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१/कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

१८.वित्त विभाग (व्यय-१ /अर्थसंकल्प -१३ 

१९.सामाजिक न्याय, क्रिडा व fasts सहाय्य विभाग/आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०.ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

29. निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ), कृषी व पदुम विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


